-- 


RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ३६ ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर ६, २०१५ / आश्विन १४ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १२.०० 


.. 


असाधारण क्रमांक ६२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 

कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका 
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक, २०१५ 

अधिसूचना 

क्रमांक कडोंमपा /निवड/ सार्व.नि . २०१५/७४३ 
आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी पत्र क्र . रानिआ/ मनपा २०१५ / प्र.क्र .२३ / का .०५, दि . २८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये 
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . त्यानुसार मी , ई. रवींद्रन , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका या अधिसूचनेद्वारे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , 
२०१५ साठी खालीलप्रमाणे कार्यक्रम जाहीर करीत आहे : 


परिशिष्ट 


१ 


अ.क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


नामनिर्देशनपत्रे देणे 


६/१०/२०१५ (मंगळवार ) ते १२/१०/२०१५ ( सोमवार ) 
सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० 
तसेच 
१३/१०/२०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दु. २.०० यावेळेत नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येतील ) 
( रविवार , दि ११/१०/२०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत ) 


२ 


नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


६/१०/२०१५ (मंगळवार ) ते १३/१०/२०१५ ( मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) 
( रविवार , दि ११/१०/२०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) 
१४/१०/२०१५ ( बुधवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


ny 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


१६/१०/२०१५ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


भाग दोन -६२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , ऑक्टोबर ६, २०१५ / आश्विन १४ , शके १ ९ ३७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६ 


१७/१०/२०१५ ( शनिवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 


७ 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


१७/१०/२०१५ ( शनिवार ) 


७ ब 


मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 


१७/१०/२०१५ ( शनिवार ) 


७ क 


महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे . 


१७/१०/२०१५ ( शनिवार ) 


८ 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिवस 


०१/११/२०१५ ( रविवार ) 
( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 


or 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


०२/११/२०१५ ( सोमवार ) 


सकाळी १०.०० पासून 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 

०३/११/२०१५ (मंगळवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 
तसेच, मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / मनपा-२०११ / प्र.क्र .१६ / का -५, दि. १२ मार्च २०१५ 
नुसार इकडील जा.क्र.कडोंमपा /निवड / सार्व.नि .२०१५ / ७२९ (१ ते १२), दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१५ च्या विविध आदेशान्वये उपरोक्त निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक चारमध्ये दर्शविलेल्या प्रभागांकरिता रकाना क्रमांक ( २) 
वरील अधिकाऱ्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तसेच रकाना क्रमांक तीन मधील अधिकाऱ्यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 
क्रमांक १, २ , ३ म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 


अ.क्र . निवडणूक निर्णय अधिकारी 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 

३ 
( ३ ) 


सुपूर्द करण्यात 
आलेला प्रभाग क्रमांक 


एकूण प्रभाग 


क्र . १ , २ , 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयांचे पत्ते 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


६ ते १५ 


१० 


१ श्री . संदीप कळंबे, 

उप जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का ), बांद्रा . 


१. श्रीमती ए.एस.तामखेडे , 

सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे . 
२. श्री . 

लहु सोमा वाघमारे , 
प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, अ प्रभाग 

कार्यालय , कडोंमपा. 
३. श्री . योगेंद्र राठोड , 

उप अभियंता, अनधिकृत बांधकाम , 
कडोंमपा . 


अ प्रभाग क्षेत्र कार्यालय , 
कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिका, 

ऑईल मिलजवळ , 
वडवली, ता . कल्याण . 


२ 


१ ते ५ , १६ ते 


१० 


श्री . उपेंद्र तामोरे , 
उप जिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का ), भांडूप . 


१ ९ व २५ 


ब प्रभाग क्षेत्र कार्यालय, 
कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिका, 


१. श्री . युवराज बांगर , 

धान्य खरेदी अधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे . 
२. श्री . प्रभाकर पवार , 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी (प्र .) , 

ब प्रभाग , कडोंमपा . 
३. श्री . संदिप तांबे, 

उप अभियंता ( प्र. ), ब प्रभाग, कडोंमपा. 


संघवी इस्टेट , 
बारावे रोड , 


कल्याण पश्चिम . 


३ 


१० 


श्री . जीवन गलांडे, 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , 


२० ते २४ , 
२६ ते २८ , 


मोहन प्राईड , तळमजला, 
वायले नगर , 


३८ व ३ ९ 


कल्याण पश्चिम . 


ठाणे . 


१. श्री . दशरथ मारुती चौधरी , 

अपर तहसीलदार ( अकृषिक ) 
अंधेरी-१, जि . 

मुंबई. 
२. श्री . प्रमोद मोरे 

उप अभियंता, मल निःसारण , कडोंमपा. 
३. सौ . रोहिणी लोकरे , 

उप अभियंता, बीएसयूपी , कडोंमपा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , ऑक्टोबर ६, २०१५ / आश्विन १४ , शके १ ९ ३७ 


३ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


४ 


२९ ते ३७ 


श्री . बी . जी . गावंडे, 
उप विभागीय अधिकारी, 
उल्हासनगर , जि . ठाणे . 


१. श्रीमती वैशाली परदेशी, 

अपर तहसीलदार, अकृषिक , ठाणे . 
२. श्री . श्रीकांत मुंढे, 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी ( प्र .), क प्रभाग , 

कडोंमपा . 
३. श्री . शैलेश प्रधान , 

उप अभियंता , जल निःसारण , कडोंमपा. 


क प्रभाग क्षेत्र कार्यालय , 
कल्याण- डोंबिवली 
महानगरपालिका , 
शंकरराव चौक , 
कल्याण पश्चिम . 


१० 


. 


५ श्री . अमोल यादव , 

उप जिल्हाधिकारी तथा 
नोंदणी उप महानिरिक्षक , 


४१, ४२, 

८ ९ ते ९ १, 
९ ३ , ९ ८ ते १०१ 


ठाणे. 


१. श्री . संजय अहिरे , 

अपर तहसीलदार , अकृषिक , 

कल्याण -१ . 
२. श्री . शांतीलाल राठोड , 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी , ड प्रभाग क्षेत्र 

कार्यालय , कडोंमपा. 
३. श्री . कमलाकर ओंबले , 

उप अभियंता, मल निःसारण, कडोंमपा. 


ड प्रभाग क्षेत्र कार्यालय , 
कल्याण- डोंबिवली 
महानगरपालिका ( संत 
तुकडोजी महाराज प्रभाग 
कार्यालय ), काटेमानिवली, 
कल्याण पूर्व. 


४०, ९ २ . 


१० 


६ श्रीमती विजया जाधव , 

उप जिल्हाधिकारी , धारावी 
पुनर्वसन प्रकल्प , मुंबई . 


१. श्री . अजय पाटणे, 

धान्य खरेदी अधिकारी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड , 


९ ४ ते ९ ७ , 
१०२ ते १०५ 


समाज मंदिर हॉल , 
पहिला मजला , 
विठ्ठलवाडी ( पूर्व) 


जि . रायगड. 


२. श्री . घनश्याम नवांगुळ , 

उप अभियंता, प्रकल्प विभाग , कडोंमपा. 
३. श्री . भालचंद्र नेमाडे, 

उप अभियंता , बीएसयूपी , कडोंमपा. 


१२ 


सर्वोदय मॉल , तळ मजला , 
बैल बाजार , 


श्री . पी . एस . मगदूम , 
उप जिल्हाधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , बांद्रा ( पूर्व) 


४३ ते ४५, 
८६ ते ८८ , 
१०६ ते १०८ , 
११७ ते ११ ९ 


कल्याण पश्चिम. 


१. श्री . अजित नैराळे , 

अपर तहसीलदार व शेतजमीन 
न्यायाधिकरण , पनवेल. 
२. श्री . जगदिश कोरे , 

उप अभियंता , प्रकल्प विभाग, कडोंमपा . 
३. श्री . व्ही . एस . पाटील , 

उप अभियंता, प्रकल्प विभाग , कडोंमपा. 


, 


१२ 


८ श्री . एकनाथ नवले , 

उप जिल्हाधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई. 


४६, ४७ , 
६ ९ ते ७५, 
८२ ते ८४ 


१. श्रीमती शिल्पा कामथे, 

तहसीलदार , अति /निष्का, अंधेरी . 
२. श्री . किरण वाघमारे, 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी ( प्र .) 

तथा उप अभियंता, कडोंमपा. 
३. श्री . बाळासाहेब जाधव , 

उप अभियंता, कडोंमपा. 


फ प्रभाग क्षेत्र कार्यालय , 
पहिला मजला, 
कल्याण- डोंबिवली 
महानगरपालिका, 
बाजीप्रभू चौक , 
डोंबिवली पूर्व. 


९ 


१२ 


८५ , १० ९ ते ११६, 

१२० ते १२२ 


श्री . राजेंद्र बोरकर , 
उप जिल्हाधिकारी, 
मुद्रांक जिल्हाधिकारी , 
बोरीवली. 


१. श्रीमती जोत्स्ना मोर, 

तहसीलदार संगायो , बोरीवली. 
२. श्री . भागाजी भांगरे , 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी ( प्र .) , इ प्रभाग , 

कडोंमपा . 
३. श्री . रघुविर शेळके , 

उप अभियंता, दवगुनी, कडोंमपा . 


सावित्रीबाई फुले नाट्यगृह, 
पहिला मजला , ह . भ . प . 
सावळाराम महाराज क्रीडा 
संकुल, घारडा सर्कलच्या 
बाजूला , डोंबिवली पूर्व. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , ऑक्टोबर ६, २०१५ / आश्विन १४ , शके १ ९ ३७ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१० 


६६ ते ६८ , 
७६ ते ८१ 


कै . आनंद दिघे सभागृह , 

डोंबिवली पूर्व. 


गांधी नगर , 


श्रीमती वंदना गेवराईकर , 
उप जिल्हाधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण , मुंबई . 


१. श्री . प्रकाश राठोड , 

तहसीलदार संगायो, मनपा क्षेत्र , ठाणे . 
२. श्री . मधुकर शिंदे, 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी (प्र .) , 

ग प्रभाग , कडोंमपा . 
३. श्री . सुरेंद्र टेंगळे , 

उप अभियंता, नगररचना विभाग, 
कडोंमपा. 


५७ ते ६५ 


. 


११ श्री . श्रीधर डुबे, 

मुद्रांक जिल्हाधिकारी 
( अंमलबजावणी -२ ), 
मुंबई . 


हिमालय आशिष , 
तळमजला, ठाकुरवाडी, 
दिन दयाळ रोड , 
डोंबिवली पश्चिम. 


१. श्रीमती अरुणा पंडीत , 

तहसीलदार, अति / निष्का , चेंबूर . 
२. श्री . सुभाष पाटील, 

उप अभियंता, नगररचना विभाग , 

कडोंमपा. 
३. श्री . आनंद कुलकर्णी, 

उप अभियंता, शहर अभियंता कार्यालय, 
कडोंमपा . 


४८ ते ५६ 


९ 


१२ श्री . अशोक मुंढे , 

उप जिल्हाधिकारी तथा 
उप नियंत्रक शिधावाटप 
( फ परिमंडळ ), ठाणे . 


ह प्रभाग क्षेत्र कार्यालय , 
रेतीबंदर रोड , 
डोंबिवली ( पश्चिम ). 


जि . 


१. श्री . पवन चांडक, 
अधीक्षक , कार्यालय माथेरान , 

रायगड. 
२. श्री . परशुराम कुमावत , 

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी ( प्र. ), 

ह प्रभाग, कडोंमपा. 
३. श्री . बबन बरफ , 

उप अभियंता, ह प्रभाग 
कार्यालय , कडोंमपा. 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्यांचेकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या रकाना क्र . ( ४ ) मधील संबंधित प्रभागाची ( Wards ) 
नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Forms) दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ ( मंगळवार ) ते १३ ऑक्टोबर २०१५ (मंगळवार) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० ) या 
वेळेत रकाना क्र . (६ ) मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात स्वीकारतील. ( रविवार , दि. ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
देण्यात / स्वीकारण्यात येणार नाहीत ). 

कोणत्याही मतदारास छापील नामनिर्देशनपत्राचा संच ( Set of Nomination Paper ) परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या दिवशी विहीत वेळेत रु. १०० 
प्रत्येकी या किमतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत . नामनिर्देशनपत्र व त्यासोबत सादर करावयाच्या 
शपथपत्रांचे नमुने https://panchayatelection.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 


कल्याण , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ . 


ई. रवींद्रन , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


